कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ जुले, २०२४ 
आदेश 
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश क्र. असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४), 
दिनांक २०.०६.२०२४ 
उपरोक्त संदर्भाधिन आदेशान्वये, खाळील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरून अवर 


सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत 
प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये 


दर्डाविलेल्या विभागांमध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ. | कक्ष अधिकाऱ्यांचे | जात | सध्याचा विभाग | दिनांक २०.०६.२०२४ सुधारित 
क्र नांव प्रवर्ग च्या आदेशान्वये पदस्थापनेचा 
पदस्थापना देण्यात विभाग 
आलेला विभाग 
ती. २ ३ 1 ४ | ५ द 
श्‌ श्रीमती अनिता प्रमोद | इ.मा.व. | उच्च व तंत्र शिक्षण सहकार, पणन व | werd 
तुम्मुलवार विभाग वस्त्रोद्योग विभाग । सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२ श्रीमती भारती दिनेश | खुला | इतर मागास बहुजन वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
धुरी कल्याण विभाग विभाग 
3 श्रीमती शिल्पा सुशिळ | खुला | सामान्य प्रशासन वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
देशपांडे विभाग विभाग 


3. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अटी व शार्ती संदर्भाधिन आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कायम 


राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 


४. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२३१६५३१५३००७ असा आहे. हा शासन area डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN SAHADEO 
PARAB 


(ग.स.परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
३.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९.सह/उप सचिव (आस्थापना)- संबंधित सर्व प्रशासकीय विभाग 
१०. संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत 
११. निवडनस्ती- कार्या. प्रशा-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


